सीसीटीएनएस प्रकल्पासाठी पुरवठादार 
मे. विप्रो लि. या कंपनीला मुदतवाढ 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सीसीटीएनएस-३६१५/प्र.क्र.२०२/भाग-५/पोल-३, 
मंत्रालय, २ रा मजला, मुख्य इमारत, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ०९ मे, २०२२ 


वाचा :- १) गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक:- एमआयएस ०५०८/७४८/प्र. क्र.३२९/पोल-४, 
दि.२२.०५.२००९. 
2) महाराष्ट्र शासन आणि मे. विप्रो लि. यांचे दरम्यान दि.२२.०३.२०१२ रोजी झाळेला 
करारनामा. 
३) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, 
दि.१७.०४.२०१५. 
४) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे अध्यक्षतेखालील SEC (State 
Empowered Committee) समितीच्या दि.४.७.२०१ ६ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 
५) अपर मुख्य सचिव (गृह) यांच्या अध्यक्षतेखाळील दि.१२.०७.२०१६ व 
दि.२८.१२.२०१६ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 
६) मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाळील राज्य शिखर समितीच्या दि.१७.०१.२०१७, 
दि.२०.०७.२०२० व दि.१६.११.२०२१ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 
७) अपर पोलीस महासंचालक, गुन्हे अन्वेषण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यादेश 
= .CID/SCRB/CCTNS/ 9099/2029, दि.२४.१२.२०२१. 
८) अपर पोलीस महासंचालक, गुन्हे अन्वेषण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र 
क्र.अपोमसं/गुअवि/सीसीटीएनएस/४६/२०२२, दि.१४.०१.२०२२. 
९) अपर पोलीस महासंचालक (नि.व स.), पोलीस महासंचालक कार्यालय, मुंबई यांचे 
पत्र क्र.पोमसं/१७/६१६२/सीसीटीएनएस प्रकल्प/१५/२०१०-२२, दि.०१.०२.२०२२. 


प्रस्तावना :- 
केंद्र शासनाच्या ई-गव्हर्नन्स योजनेंतर्गत राज्यात सीसीटीएनएस प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. सदर 
प्रकल्पांतर्गत सन २०१५ मध्ये राज्यातील १०५४ पोलीस ठाणी व ६२९ वरिष्ठ पोलीस कार्यालय CAS (Core 
Application Software) सॉफ्टवेअरव्दारे जोडण्यात आळे असून सदर कार्यालयांमध्ये २ mbps नेटवर्क 
कनेक्टिव्हीटी उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. सदर प्रकल्पाचे दि.१५.०९.२०१५ रोजी मा. मुख्यमंत्री 
महोदयांच्या हस्ते लोकार्पण पार पडले आहे. सीसीटीएनएस प्रकल्पांतर्गत जोडण्यात आलेल्या १०५४ पोलीस 
ठाणी व ६२९ वरीष्ठ कार्यालयामध्ये २ mbps नेटवर्क कनेक्टिव्हीटी उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. सदर 
प्रकल्प हा केंद्र पुरस्कृत होता परंतु मार्च २०१८ नंतर या प्रकल्पास केंद्र शासनाकडून निधी प्राप्त होणार नाही, 
असे केंद्र शासनाने कळविळे आहे. सबब सदर प्रकल्पाच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी व इतर आवश्यक 
बाबींकरीता येणारा खर्च राज्य शासनामार्फत करणे आवश्यक आहे. 
सीसीटीएनएस प्रकल्पाच्या सिस्टम इंटीग्रेटर मे. विप्रो लि. या कंपनी बरोबर दि.२२.०३.२०१२ रोजी पाच 
वर्षांसाठी सेवा करार करण्यात आला व दि.१५.०९.२०१५ रोजी प्रकल्प प्रत्यक्ष कार्यान्वित झाला. सदर कराराची 
मुदत दि.१४.०९.२०२० रोजी संपुष्टात आली होती. मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाळील राज्य शिखर 
समितीच्या (SAC) दि.२०.०७.२०२० रोजीच्या बैठकीत सीसीटीएनएस प्रकल्पाचे सिस्टम इंटिग्रेटर मे.विप्रो लि. 
यांना दि.१५.०९.२०२० ते दि.१४.०९.२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. तसेच राज्य शिखर समितीच्या 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटीएनएस-३६१५/प्र.क्र.२०२/भाग-५/पोल-३ 


(SAC) दि.१६.११.२०२१ रोजीच्या बैठकीत सीसीटीएनएस प्रकल्पाचे सिस्टम इंटिग्रेटर मे.विप्रो यांना रु.९.९९ 
कोटी (करासहीत) इतक्या रकमेच्या खर्चासह दि.१५.०९.२०२१ ते दि.१४.०९.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात 
आली आहे. परंतु संदर्भ क्र.८ येथील पत्रान्वये सीसीटीएनएस प्रकल्पाचे tec far टिमच्या (SMT) बैठकीत 
इ-टिकीटिंग टूल वगळून प्रकल्पाची देखभाल व सेवा दि.१५.०९.२०२१ ते दि.१४.०९.२०२२ पर्यंतच्या 
कालावधीकरीता रु.९,५१,४३,८४९.६ (रु.८,०६,३०,३८१/- + रु.१,४५,१३,४६८.६/- जीएसटी १८%) इतक्या 
रकमेची वर्क ऑर्डर देण्यात आली असल्याचे कळविण्यात आळे आहे. सदर प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय : 


सीसीटीएनएस प्रकल्पाच्या देखभाल व सेवा करीता मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य 
शिखर समितीने (SAC) दि.१६.११.२०२१ रोजीच्या बैठकीत दिलेल्या मान्यतेनुसार सीसीटीएनएस प्रकल्पाचे 
सिस्टम इंटिग्रेटर मे. विप्रो लि. यांना दि.१५.०९.२०२१ ते दि.१४.०९.२०२२ पर्यंत रु.९,५१,४३,८५०/- (रुपये नऊ 
कोटी एक्कावन्न लाख त्रेचाळीस हजार Bsa पन्नास फक्त) इतक्या रकमेच्या खर्चासह मुदतवाढीस प्रशासकीय 
मंजूरी देण्यात येत आहे. 


2; उपरोक्त खर्च “मागणी क्र.बी-१, २०५५-पोलीस, (00) १०९ जिल्हा VS, (00) १४ गुन्हा व गुन्हेगारी 
माग काढण्यासाठी नेटवर्क यंत्रणा (राज्य योजन), दत्तमत, (२०५५ए०९७), ५०- इतर खर्च” या लेखाशीर्षाखाली 
खर्ची टाकण्यात यावा व तो त्या-त्या वित्तीय वर्षात उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. हा शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, दि.१७.०४.२०१५ 
या वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला, उपविभाग-दोन, महाराष्ट्र आकस्मिक खर्च नियम 
१९६५, अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार व अनु क्र.२७-अ, नियम क्र.७६ अन्वये 
प्रशासकीय विभागाला प्राप्त अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०५०९१२२३२७१६२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


RE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
DEPARTMENT, 
25, 


4.20=825ec39543f0d33deccec30féca54b1adc430443efecS5f 


(रुपाली कबरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

मा. मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव 
४. मा. राज्यमंत्री, गृह (शहरे) यांचे खाजगी सचिव 
५. मा. राज्यमंत्री, गृह (ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव 
मा. मुख्य सचिव यांचे सहसचिव 
अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक 
प्रधान सचिव (विशेष) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


ane SG © 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटीएनएस-३६१५/प्र.क्र.२०२/भाग-५/पोल-३ 


१०. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ, वरळी, मुंबई. 
११. अपर पोलीस महासंचालक (नि व स), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१२. अपर पोलीस महासंचालक, राज्य गुन्हे अभिलेख कक्ष, गुन्हे अन्वेषण विभाग, पुणे. 

१३. सह व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ, मुंबई. 
१४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 

१५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१६. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

१८. प्रकल्प संचालक, मे. विप्रो प्रा.लि., मुंबई. 

१९. वित्त विभाग, व्यय-७/ वित्तीय सुधारणा. 

२०. कक्ष अधिकारी, अर्थ-१, गृह विभाग. 

२१. निवडनस्ती, पोल-३. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


